उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय महाविद्यालये/संस्थेमधीलळ सहयोगी 
प्राध्यापक (गट-अ) या पदावरील अधिकाऱ्यांच्या सन 
२०२३ मधील नियतकालिक बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र. ७९/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मे, २०२३. 


आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पडतांना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हा दिनांक ०१ जुलै, २००६ पासून अंमलात आला आहे. 


सदर अधिनियमातील कलम ३ (१) मधील तरतूदीनुसार, बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 


प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय 


महाविद्यालये/संस्थांमधीळ सहयोगी प्राध्यापक (गट-अ) पदावरील सोबतच्या विवरणपत्रातील 


अधिकाऱ्यांची बदलीने त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना 


करण्यात येत आहे. 


२. संबंधित प्राचार्य/संचालक यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रूजू 


होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी सध्या कार्यरत असलेल्या 


महाविद्यालय/संस्थेतून त्यांची बदली नंतरची पदस्थापना केलेल्या महाविद्यालयात/ संस्थेत 


तात्काळ रुजू व्हावे. 


३. संबंधित प्राचार्य/संचाळक यांनी बदली झालेले अधिकारी संबंधित महाविद्यालय/संस्थेमधून 


कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. संबंधित 


प्राचार्य/संचालक यांनी रुजू होण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यास रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा 


प्रतिक्षाकाळ SSA काम न करता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित प्राचार्य/संचाळक 


यांना जबाबदार धरण्यात येईल. तसेच, कार्यमुक्त झाल्यापासून बदली झालेल्या ठिकाणी रुजू 


होईपर्यंतच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येणार नाही. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र. ७९/मशि-१ 


४. सदर आदेशाद्वारे बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना दिनांक १५ जुन, २०२३ पर्यंत कार्यमुक्त 


करण्याची कार्यवाही संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी करावी. तसेच बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे 


दिनांक ०१ जुलै, २०२३ पासूनचे वेतन बदलीपूर्वीच्या कार्यालयाकडून काढले जाणार नाही याची 


जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची राहील. 


५. सदर बदली आदेशाबाबतचा कार्यपालन अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी दिनांक 


२५ जुन, २०२२३ पर्यंत शासनास सादर करावा. 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५३०१८१२३३४९०८ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


PRATAP णा, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, PANDURANG प याता 
LUBAL Date: 2028.05.90 21:03:44 +0590 
(प्रताप पां. लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 
३. सर्व प्राचार्य/ संचालक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था. 
४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१ व 2, मुंबई व 
नागपूर 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 
६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
संबंधित अधिकारी (कार्यालय प्रमुखामार्फत) 
निवड नस्ती. 
प्रत, 


१. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेडा HATH: बदली-२०२३/प्र.क्र. ७९/मशि-१ 


विवरणपत्र 
(शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र. ७९/मशि-१, दिनांक ३० मे, २०२३ सोबतचे) 
अ. । अधिकाऱ्यांचे विषय सध्याचे बदलीनंतरचे शेरा 
क्र. नाव महाविद्यालय/संस्था | महाविद्यालय/संस्था 
Ea 2 3 फिस द्य षु ६ 
7 श्रीमती. मंजूषा | वनस्पतीशास्त्र । शासकोय विदर्भ ज्ञान | शासकीय विज्ञान संस्था, | प्रशासकोय 
Wada वाठ विज्ञान संस्था, | नागपूर (रिक्‍त पदी) 
अमरावती 
२. श्रीमती. वंदना | LARIAT aap विज्ञान | any न्यायसहायक | प्रशासकीय 
मोहनराव संस्था, मुंबई. विज्ञान संस्था, मुंबई (Rat 
कांबळे पदी) 
३.  श्री.अभय वनस्पतीशास्त्र । शासकीय विज्ञान | शासकीय विज्ञान संस्था, | प्रशासकोय 
नारायण साळवे संस्था, औरंगाबाद ।मुंबई (श्रीमती सराफ 
यांच्या बदलीने रिक्‍त पदी) 
४. श्री. दिपक रसायनशास्त्र शासकीय विदर्भ ज्ञान | शासकीय विज्ञान संस्था, | प्रशासकीय 
तुकाराम तायडे विज्ञान संस्था, | नागपूर (रिक्‍त पदी) 
अमरावती 
५. | श्रीमती. अपर्णा | वनस्पतीशास्र । शासकीय विज्ञान | शासकीय विज्ञान संस्था, | प्रशासकीय 
अमित सराफ, संस्था, मुंबई औरंगाबाद (श्री. साळवे 
(होडावडेकर) यांच्या बदलीने रिक्‍त पदी) 
६. | श्री. अशोक भौतिकशास्त्र शासकीय विदर्भ ज्ञान | शासकीय न्यायसहायक | प्रशासकीय 
उध्दव उबाळे विज्ञान संस्था, | विज्ञान संस्था, औरंगाबाद 
अमरावती (रिक्‍त पदी) 
७. | श्री.प्रविण भौतिकशास्त्र शासकीय विज्ञान शासकीय न्यायसहायक | प्रशासकीय 
सदाशिव मोरे संस्था, मुंबई विज्ञान संस्था, मुंबई (Rat 
पदी) 
८. | श्री. सुबोध रसायनशास्त्र । शासकीय विदर्भ ज्ञान शासकीय विज्ञान संस्था, | प्रशासकीय 
एकनाथराव विज्ञान संस्था, | नागपूर (रिक्‍त पदी) 
भांडारकर अमरावती 
९. श्रीमती अलका । प्राणिशास्त्र aan विज्ञान  शासकोय विज्ञान संस्था, | प्रशासकीय 
कृष्णराव चौगुले संस्था, मुंबई नागपूर (रिक्‍त पदी) 
गिता त : eran 


IN: CN = PRATAP PANDURANG LUBAL, C = 


PANDURANG LUBAL 15; §=Maharashtra, o = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Date: 2023.05.30 21:04:03 +05'30 


(प्रताप पां. लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


